अभियोग संचालनालयाच्या आस्थापनेवर, 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ ची 
२९९ पदे निर्माण करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.११२/पोल-१० 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१ बिल्डिंग, 
30 वा मजला कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
तारीख: २८ मे, २०१३ 


प्रस्तावना -- 


राज्यात ११२६ फौजदारी न्यायालये आहेत. प्रत्येक फौजदारी न्यायालयात एक सहाय्यक 


सरकारी अभियोक्ता असणे आवश्‍यक आहे. परंतु फौजदारी न्यायालयांच्या संख्येच्या प्रमाणात 


सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांची मंजूर पदे नसल्याने, प्रत्येक न्यायालयात एक सरकारी अभियोक्ता 


ही संकल्पना राबविणे शक्‍य होत नाही. ज्या न्यायालयांमध्ये फौजदारी व दिवाणी स्वरुपाचे सुध्दा काम 


चालते, तेथे दोन किंवा तीन न्यायालयांमध्ये एक सरकारी अभियोक्ता नियुक्‍त करण्यात येतो. 
न्यायालयांची निर्मिती विधी व न्याय विभागाकडून वेळोवेळी करण्यात येते. त्याचवेळी सरकारी 


अभियोक्त्याचे पद मंजूर होत नाही. त्यामुळे एका बाजूला न्यायालयांची निर्मिती होत असतांना 


सरकारी अभियोक्त्यांची मंजूर पदे तेवढीच रहातात. अशा वेळेला फौजदारी न्यायालयांचे कामकाज 


सरकारी अभियोक्त्यांविना बंद पडू नये म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम २५ (३) अन्वये 


मानधनावर विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांची नियुक्‍ती करावी लागते. त्यामुळे अभियोग 


संचालनालयाच्या आस्थापनेवर सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ ची २९९ पदे निर्माण करण्याचा 


प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.११२/पोल-१० 


शासन निर्णय-- 


वरील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शासनाने सर्वागीण विचार करुन, अभियोग संचालनालयाच्या 


आस्थापनेवर सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट-अ ची २९९ पदे निर्माण करण्यास व त्यापैकी सन 


२०१३-१४ या आर्थिक वर्षात १०० पदे भरण्यास खालील अटीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

प्रस्तुत पदे भरल्यानंतर फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम २५ (३) अन्वये मानधनावर नियुक्‍त 
केलेल्या fay सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांना कमी करण्यात यावे. 


२. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ११०/१३/व्यय-७, दिनांक 


२७.०२.२०१३ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. प्रस्तुत पदनिर्मितीच्या अनुषंगाने सन २०१३-१४ मध्ये लागणा-या आवर्ती / अनावर्ती खर्चासाठी 


योग्य मार्गाने स्वतंत्रपणे निधी उपलब्ध करुन घेण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०५२८१४१२५६६२२९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sudhakar 


R handra Ch 

S U d h a ka r DN: CN Sudhake Panchanae 
Chavan, C = IN, S= 

R amc h an d "च MAHARASHTRA, O = 


GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = HOME 


C 
C h avan Date: 2013.06.01 14:29:04 +05'30" 


(सु.रा. चव्हाण) 


सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१) संचाळक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.११२/पोलळ-१० 


२) सर्व उप संचालक, अभियोग संचालनालय 


३) सर्व सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता 


४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 


८) मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


र) मा .राज्यमंत्री मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 
१०) वित्त विभाग (व्यय-७), मंत्रालय, मुंबई-३२ 


११) विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


१२) निवड नस्ती (गृह विभाग, पोल-१०) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


